अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 
मागणी क्रमांक एल -३, २५१५ 

इतर ग्राम विकास कार्यक्रम, १९८ 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००) (०६) 
महात्मा गांधी प्रतिष्ठान सेवाग्राम वर्धा 
यांच्या मालमत्ता करापोटी नुकसान 
भरपाई म्हणून ग्रामपंचायतीस अनुदान 
(२५१५ २४१२) ३१ सहायक अनुदाने 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
बांधकाम भवन इमारत, २५, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र.१२९/पंरा-४ 
तारीख: १३ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा -: शासन निर्णय क्रमांक : बजेट २०१५/प्र.क्र.३१५/पंरा-४, दि. ११ मार्च, २०१६ 


प्रस्तावना -: 

ग्रामपंचायत सेवाग्राम अंतर्गत महात्मा गांधी प्रतिष्ठान येथे बापुजींच्या सर्व कुटया वगळून 
उत्पादक स्वरुपाच्या इमारती, यात्री निवास व कर्मचारी निवास यावर मालमत्ता कर लावण्यात आला 
आहे. संदर्भाधीन वाचा या शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी प्रतिष्ठान सेवाग्राम, वर्धा येथील बापूजींच्या 
सर्व कुटया वगळून उत्पादक स्वरुपाच्या इमारती, यात्री निवास व कर्मचारी निवास यांना आकारण्यात 
येणा-या मालमत्ता करास सवलत देण्यात आल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता करापोटी होणा-या 
नुकसानीची भरपाई म्हणून सन २००१-०२ या आर्थिक वर्षापासून ग्रामपंचायत सेवाग्राम, ता. जि. वर्धा 
यांना वित्तीय साहाय्य अदा करण्यासाठी अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय-: 

महात्मा गांधी प्रतिष्ठान, सेवाग्राम, वर्धा यांच्या मालमत्ता करापोटी नुकसान भरपाई म्हणून 
ग्रामपंचायत सेवाग्रामला वित्तीय साहाय्य अदा करण्यासाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी 
मागणी एल-३, प्रधानशीर्ष २५१५ इतर ग्राम विकास कार्यक्रम-१९८-ग्रामपंचायतींना साहाय्य (००) (०६) 
महात्मा गांधी प्रतिष्ठान सेवाग्राम वर्धा यांच्या मालमत्ता करापोटी नुकसान भरपाई म्हणून 
ग्रामपंचायतीस अनुदान (२५१५ २४१२) -३१- सहायक अनुदान याखाली मंजूर करण्यात आळेला 
तसेच, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला रक्‍कम रु. ३४५११/- (अक्षरी 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र.१२९/पंरा-४ 


रुपये चौतीस हजार पाचशे अकरा) एवढा निधी ग्रामपंचायत सेवाग्राम यांना अदा करण्यासाठी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा यांना वितरित करण्यात येत आहे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा यांनी या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ग्रामपंचायत सेवाग्राम यांचेकडे वितरीत करावी आणि वितरण आदेशाची 
प्रत शासनाकडे पाठवावी. सदर अनुदान याच कारणासाठी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वर्धा यांनी खर्चाच्या 
विवरणपत्राबाबत महालेखापाल महाराष्ट्र १ व २ मुंबई/नागपूर या कार्यालयाशी ताळमेळाचे काम 
करावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास पाठवावा. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक एल-३, लेखाशिर्ष "२५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम, 
१९८ ग्राम पंचायतींना साहाय्य (००) (०६) महात्मा गांधी प्रतिष्ठान सेवाग्राम वर्धा यांच्या मालमत्ता 
करापोटी नुकसान भरपाई म्हणून ग्रामपंचायतीस अनुदान (२५१५ २४१२) (योजनेतर) ३१, सहायक 
अनुदाने." या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा व तो उपरोक्‍त लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. हा निधी ज्या प्रयोजनासाठी 
देण्यात येतो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 

सदरील झासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५६१/२०२१/व्यय-१५, 
दिनांक ०७/१०/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१३१०४४५९५७२० असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ghansham Jibhau Jadhav 


DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
ou=Rural Development Department, 


G h a n S h a mM postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=914f966ddb6386e4d7e8470d42c78c 


श्र ce723425cbba133d00e6872290d2d49ef0, 

J | b h a Uu J a d h a V serialNumber=c8e8dc20f7ed71575c1b77071a 
c41ad68149b2c52d376aa00fd9b96da46fc1f8, 
cn=Ghansham Jibhau Jadhav 
Date: 2021.12.13 15:09:14 +05'30' 


घ. जि. जाधव 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र- 9/2 मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र.१२९/पंरा-४ 


३) संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


६) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 

८) उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर. 

९) उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 

११) वित्त विभाग (का.अर्थोपाय/अर्थ-१७/व्यय-१५), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) कार्यासन क्र. वित्त-१/वित्त-७/वित्त-८ व माहिती तंत्रज्ञान कक्ष ग्राम विकास विभाग, 
बांधकाम भवन, ASM रोड, फोर्ट, मुंबई. 

१३) निवड नस्ती पंरा-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


